वितरण SST क्र.७ “सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मेंट्रिकोत्तर 
शिष्यवृत्ती योजनेचा निधी वितरीत करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५८/शिक्षण-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- (१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
(२) इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक 
३.०५.२०२३, दिनांक १९.०६.२०२३, दिनांक १८.०७.२०२३,दिनांक २६.०७.२०२३, 
दिनांक १८.०९.२०२३, दिनांक ५.१०.२०२३ 
(३) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
इ.मा.ब.क.सं/ शिक्षण/ तरतूद मागणी/२३-२४/पुणे/२६३०, दिनांक २०.११.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या घटकांच्या मॅट्रिकोत्तर 
शिष्यवृत्तीसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार मंजूर करण्यात आलेला 
रु.१४३७.८५ कोटी निधी बीम्स प्रणालीवर वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधीपैकी 
संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयांन्वये रु.८०५.३१८६ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
उर्वरित निधीतून संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ३ येथील 
पत्रान्वये मागणी केल्याप्रमाणे महाडीबीटी पोर्टलवरील नोंदणीकृत अर्जाची शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी 
निधीचे वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर 
मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप योजनेबाबत ३४- शिष्यवृत्ती व 
विद्यावेतन या उदिष्टांतर्गत प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती / फ्रीशीप अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीनुसार मंजूर झाळेला रु.१४३७.८५ कोटी निधी वित्त विभागाने बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेला आहे. सदर निधीपैकी यापूर्वी रु.८०५.३१८६ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला असून उर्वरित 
निधीपैकी खालील विवरणपत्रात नमूद लेखाशिर्षाकरिता एकूण रु.६३०.०० कोटी (रुपये सहाशे तीस कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५८/शिक्षण-१ 


फक्त) इतका निधी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचाळनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यास 
सदर झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रु.कोटीत) 
क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत | वित्त विभागाने विभागाने वितरीत 
तरतूद उपलब्ध करुन | वितरीत केलेली करावयाचा 
दिलेली तरतूद तरतूद निधी 
hal 2 3 | 4 ६ 
वनं २२२५ई८८४ ४७०.०००० ४७०.०००० २६३.२००० २०६.०००० 
२ २२२५ई९१९ २००.०००० २००.०००० ११२.०९७७ ८७.६४०६ 
3 २२२५ई९५५ 4.0000 4.0000 2.2000 2.0000 
8 २२२५ई९४६ १००.०००० १००.०००० ५६.०००० ४३.५००० 
दु २२२५ई९३७ ५.०००० ५.०००० २.८००० २.२००० 
& २२२५-००२ ४५०.०००० ४५०.०००० २५२.०००० १९७.५००० 
9 २२२५८९७३ २००.०००० २००.०००० ११२.०२४६ ८७.७०५४ 
८ २२२५८९०१ ७.८५०० ७.८५०० ४.३९६० ३.४५४० 
एकूण १४३७.८५ १४३७.८५ ८०५.३१८३ | ६३०.०००० 
2. सदर योजनेकरिता संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी 


राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित 
प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हानिहाय खर्च/लाभार्थी संख्या) व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 

> योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची 
राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करतांना कोणतीही वित्तीय अनियमितता 
होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची 
राहील. 

४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करावा. 

4. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५८/शिक्षण-१ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३११२०१७५७२२४८३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 

KA | LA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 

BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2251a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bdeca 
TA R A C H A N D aba93cee29502d225f6286, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

serialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21 

273AD7339A5CA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS 
S A L U N K E TARACHAND SALUNKE 

Date: 2023.11.20 17:57:17 +05'30' 

(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण /सर्व प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
९. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण/सर्व सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


